महाराष्ट्र विधानसभा आश्वासन समितीच्या 


अहवालांतील शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : विसआ-२०१९/१३६/प्र.क्र.५४/सहा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६मार्च, २०१९. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, संसदीय कार्य विभाग, क्रमांक : विसआ-२०१६/प्र.क्र.११/सहा, 
दिनांक २६ मे, २०१६ व दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६. 
२) शासन परिपत्रक, संसदीय कार्य विभाग, क्रमांक : विसआ-२०१८/३७७/प्र.क्र.१६६/सहा, 
दिनांक १७ जानेवारी, २०१९. 
३) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांचे पत्र क्रमांक : ४६१०/विसआस/ 
S-98, दिनांक १ मार्च, २०१९. 


शासन परिपत्रक :- 


सन २०१४ च्या चौथ्या (हिवाळी) अधिवेशनातील आश्वासनांसंबंधीचा विधानसभा आश्वासन 


समितीचा अकरावा अहवाल दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. 
विधानसभा आश्वासन समितीने त्यांच्या अहवालात मंत्रालयीन विविध विभागांनी केलेल्या आश्वासन 
पूर्ततेच्या अनुषंगाने अभिप्रायात्मक टिप्पणी करुन काही शिफारशी केलेल्या आहेत. त्या सारांज्ञाने 
पुढीलप्रमाणे आहेत :- 


१) 


आश्वासनांच्या पूर्ततेची माहिती विहित मुदतीत म्हणजे ९० दिवसाच्या आत प्रशासकीय विभागांनी 
सादर करणे आवश्‍यक आहे. तथापि, विविध अहवालांद्वारे वेळोवेळी शासनाच्या निदर्शनास 
आणून देऊन सुद्धा त्यामध्ये शासनाकडून आश्वासनांची पूर्तता करण्यामध्ये फारशी सुधारणा 
झाल्याचे समितीला आढळून आले नाही. तथापि, अधिकाऱ्यांद्वारा या बाबींसंदर्भात अक्षम्य विलंब 
केला जात असल्यामुळे याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यावर निश्चित करुन त्यासंदर्भात 
शासनाने कडक धोरण आखून आश्वासनांची पूर्तता ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ९० दिवसांच्या 
आत करण्याबाबत झासनाने एक सर्वकष निर्णय घेऊन या आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत संबंधित 
विभागाचे उप सचिव तथा सह सचिव यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन आश्वासन पूर्ततेसंदर्भात 
जाणीवपूर्वक दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा झाल्यास अशा अधिकार्‍ऱ्यांविरुद्ध ठोस कारवाई 
करण्याबाबत धोरण ठरवून निर्णय घेण्यात यावा. 


आश्वासनांच्या पूर्ततेसंबंधी जलद गतीने व विहित मुदतीत निपटारा होण्यासंदर्भात संबंधित 
विभागांच्या विभाग प्रमुखांनी दर तीन महिन्याला विभागाच्या संबंधित उप सचिव / सह सचिव 
यांचे समवेत आढावा बैठका घेऊन जी आश्वासने सहज पूर्ण करणे शक्य आहे. अश्ाबाबतीत त्वरेने 
निर्णय घेऊन त्या संबंधीचे आश्वासनपूर्तीचे विवरणपत्र संसदीय कार्य विभागास सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवणेसाठी लवकरात लवकर पाठविण्यात यावे. तसेच, याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल समितीला एक महिन्याच्या आत विहित मुदतीत पाठविण्यात यावा. या संदर्भात 
जाणीवपूर्वक दिरंगाई झाल्यास अज्ञा अधिकाऱ्यांविरुद्ध ठोस कारवाई करण्याबाबत निर्णय 
घेण्यात यावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विसआ-२०१९/१३६/प्र.क्र.५४/सहा 


२. 


३) 


विधानमंडळ सभागृहात मा. मंत्री महोदयांनी आश्वासन दिल्यानंतर लगतच्या अधिवेशनात 
आश्वासनांच्या पूर्ततेची विवरणपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात यावी, हा उद्देश असून 
विधानसभेच्या नियमानुसार आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत ९० दिवस इतक्या कालावधीची मर्यादा 
घालून दिली आहे. सदर मर्यादेचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत होऊ नये, यासाठी संबंधित 
विभागाच्या उप सचिव / सह सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केल्यास 
आश्वासनांची पूर्तता ही वेळेत होऊ शकेल. मंत्रालयीन विभागांनी आश्वासनांची पूर्तता संसदीय 
कार्य विभागाकडे करताना विवरणपत्रे “सॉफ्ट कॉपी” मध्ये घेऊन संसदीय कार्य विभागाकडे 
सादर करावी व संसदीय कार्य विभागाने अज्ञा एकत्रित जमा झालेल्या सर्व आश्वासनांची पूर्तता 
एकत्रित “सॉफ्ट कॉपी” मध्ये घेऊन ती विधानमंडळाकडे सादर करावी व अशा एकत्रित केलेल्या 
विवरणपत्राची माहिती शासनामार्फत वेळोवेळी पटलावर ठेवण्यात येणाऱ्या वर्षनिहाय व प्रत्येक 
अधिवेशननिहाय आश्वासनांबाबतच्या पूर्ततेबाबतची कार्यवाही विवरणपत्रासह सादर करावी. 


आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबत मंत्रालयीन विभागांकडून समितीपुढे ठेवण्यासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या 
विवरणपत्रात आश्वासनांचे विषय, मा. मंत्री / राज्यमंत्री महोदयांकडून सभागृहात देण्यात आलेले 
आश्वासने व करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबतचा विभागाने केलेला उल्लेख यामध्ये बऱ्याच 
वेळेला विसंगती व तफावत आढळून येत असते. आश्वासनांचा विषय व त्याच्या पूर्ततेबाबतदेखील 
तफावत दिसून येत असते. याचाच अर्थ संबंधित अधिकारी हे वेळ मारुन नेण्यासाठी समितीपुढे 
हलगर्जीपणाने आश्वासनांची पूर्तता करीत असतात. आश्वासनांची पूर्तता ही विषयाच्या अनुषंगाने 
सुसंगत व परिपूर्ण असणे आवश्‍यक आहे. समितीच्या बैठकीत पहिल्या वाचनाच्या वेळी आढळून 
येणाऱ्या त्रुटींबाबत समिती गांभीर्याने घेत असून यापुढील काळात समितीसमोर ठेवण्यात येणाऱ्या 
आश्वासनांच्या पूर्ततेबाबतची विवरणपत्रे ही कोणत्याही परिस्थितीत मा. मंत्री महोदयांनी 
सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांशी सुसंगत व आश्वासनांच्या कक्षेत असल्याबाबत खात्री करुनच 
समितीकडे परिसृत करावीत. तसेच, आश्वासनांचे विवरणपत्र सभागृहाच्या पटलावर विहित 
कालावधीत ठेवण्यासाठी शासनाने कडक धोरण आखावे, असे समितीचे मत आहे. हे सर्व करुन 
सुद्धा जाणीवपूर्वक व हेतूपुरस्सर संबंधित विभागाच्या उप सचिव / सह सचिव दर्जाच्या 
अधिकाऱ्यांकडून दिरंगाई व कर्तव्यात कसूर होत असल्यास सर्वंकष निर्णय घेऊन त्या 
अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी व त्यासंबंधीचे तातडीने परिपत्रक निर्गमित करुन 
त्याबाबतचा अहवाल विधानसभा आश्वासन समितीला एक महिन्याच्या आत सादर करण्यात 
यावा. 


विधानसभा आश्वासन समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने मा. मुख्य सचिव यांच्या 


स्तरावरुन तसेच, संसदीय कार्य विभागामार्फत यापूर्वी वेळोवेळी सर्व मंत्रालयीन विभागांना संदर्भाधीन 
अनुक्रमांक १ व २ येथील परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. तरी, विधानसभा आश्वासन 
समितीने त्यांच्या अकराव्या अहवालात निदेशित केलेल्या वरील नमूद शिफारशींचे गांभिर्याने अनुपालन 
करण्याची दक्षता सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांनी घ्यावी व त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
समितीला एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः विसआ-२०१९/१३६/प्र.क्र.५४/सहा 


प्रस्तुत शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०३१६१६३९४७८७१५ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Rajendra Gajanan Bhagwat 


Rajendra Gajanan 
Bhagwat 


(राजेन्द्र ग. APTA) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२) प्रधान सचिव / सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. (पत्राद्वारे) 
३) सर्व मंत्रालयीन विभाग 
8) निवडनस्ती. 


प्रतिलिपि, 
१) मा. मंत्री / राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२) मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
३) मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


